Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , 


अंक ४९ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 


विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


पृष्ठे 


१-८ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-१० 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४८८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि -७४२-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


अ .-एक -१ ( १७१३ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा आला करण्यात आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापित होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 


आणि , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांच्या कडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आहे) याच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१८-२०१९ , मौजा खेल सखाराम ( कु- हा ), तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१/१ 


० ०७ 


२ 


१/२ 


० १३ 


एकूण 

संपादित क्षेत्र 


० २० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११, २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


।।। 


बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 


: 


सामाजिक मिळणारे लाभ 

बोर्डी नाला प्रकल्पाचे निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मीती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक -यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : -विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व 
पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला). 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ 
मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४८ ९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ. - भू.सं.अ.का.- कावि- ७४३-२०१९. - 


ज्याअर्थी, भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा आला करण्यात आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनूसची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१ ९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापित होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 

आणि , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सुट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आहे) याच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०१८-२०१९ , मौजा खेल चौधर ( कु -हा), तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४६/१ 


० १५ 


२ 


४६/३ 


० १७ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


०३२ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


।।। 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता. 
बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 
बोर्डी नाला प्रकल्पाचेनिर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मीती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : -विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


.. 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबेबाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व 
पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही.) ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणानेदिलेला ). 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ 
मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


: 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४ ९ ० . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक म.अ.-विभूसंअ.( अवप्र)क्र . २-कावि -१५४९ -२०१९.– 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांनी बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र.अ. ३४ - अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ मधील 
तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचेनावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . २७४८- रे.शा.-बोर्डी नाला- भूसंपादक -२०१९,दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१९ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव ९ 
४७-२०१९ -२०, मौजा कारंजा बहिरम, ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती , एकूण क्षेत्रफळ ० हे . १३ आर . चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे 
सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र.अ.क्र .- प्र.अ.- भूसंपादन- कावि ५५०-२०१९ , दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक 
महसुल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र.क्र . १२ - अ -२, दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी, आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( अवप्र ) लाभक्षेत्र क्र .२ , अमरावती 
तथा सदस्य सचिन जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे . 


अनुसूची - एक 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 
अ .- एक -२ ( १७१३ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची -दोन 
बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादीत करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूमी संपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या 
शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित 
करण्यात येईल . 


अनुसूची- तीन 
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलीत धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 
मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे. 

( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र ( विकल्प) कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकार्यालयात 
उपलब्ध आहे. 


( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


अनुसूची - चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक ९-४७-२०१९ -२०, मौजा कारंजा बहिरम , तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 

बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमिनीचा तपशील 
अ.क्र . मौजा गट / सर्व्हे क्र . भूधारणा प्रकार नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
हे . 

हे . 


एकूण क्षेत्र 


आर 


आर 


१ 


कारंजा बहिरम 


१ ९ ० पैकी 


भो . वर्ग १ 


१३२ 


० १३ 


एकूण 


१३२ 


० १३ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४९ १ . 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक म.अ.-विभूसंअ.( अवप्र )क्र . २- कावि -१५५१-२०१९. – 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांनी बोर्डी नाला मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे 
कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र.अ. ३४- अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेनावे घेण्याबाबत त्यांचेपत्र क्र . २७४८- रे.शा.-बोर्डी नाला- भूसंपादक-२०१ ९, दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१९ नुसार सरळ 
खरेदी प्रस्ताव ३-४७-२०१८-१९ , मौजा कारंजा बहिरम , ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती , एकूण क्षेत्रफळ ० हे. ७९ आर. चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , 
अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९ / अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र.अ.का.- प्र.अ.-भूसंपादन - कावि ५५०-२०१९, प्राप्त दिनांक ३ सप्टेंबर , २०१ ९ 
अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन 
परिपत्रक महसुल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र.क्र . १२ - अ -२, दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले 
आहेत . 

त्याअर्थी, आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( अवप्र ) लाभक्षेत्र क्र .२, अमरावती 
तथा सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे . 


अनुसूची- एक 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि ; 

अनुसूची - दोन 
बोर्डी नाला मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे कामाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादीत करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत 
भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम २६ ते 
३० च्या शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची- तीन 
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलीत धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 
मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे. 

( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

(३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात 
उपलब्ध आहे. 

( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


. 


अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१८-१९ , मौजा कारंजा बहिरम , तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती . 

बोर्डी नाला मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील 
अ.क्र . मौजा गट / सर्व्हे क्र . भूधारणा प्रकार नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


कारंजा बहिरम 


१८३ 


भोग . वर्ग १ 


१८० 


० ०८ 


१४१ 


१०६ 


० ०५ 


१६७ 


१०२ 


० १० 


१६९ 


० १८ 


१५७ 
१६ ९ 


१० ४ ९ 


० १८ 


१८६ पै . 


० ४४ 


० २० 


एकूण 


१६ ५० 


० ७ ९ 


. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१ ९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४९ २. 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक म.अ.-विभूसंअ .( अवप्र )क्र . २- कावि- १५५३-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांनी बोर्डी नाला मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे 
कामाकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५- प्र.अ. ३४ - अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेनावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . २७४८ - रे.शा.-बोर्डी नाला - भूसंपादन-२०१९, दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१ ९ नुसार सरळ 
खरेदी प्रस्ताव २-४७-२०१८-१९, मौजा रतनपूर, ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती, एकूण क्षेत्रफळ ० हे . १९ आर. चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती 
यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र.अ.का.-प्र.अ.- भूसंपादन -कावि ५५०-२०१९, प्राप्त दिनांक ३ सप्टेंबर , २०१ ९ 
अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन 
परिपत्रक महसुल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र.क्र . १२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले 
आहेत . 


त्याअर्थी, आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ),( अवप्र) लाभक्षेत्र क्र .२ , अमरावती 
तथा सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे. 


अनुसूची- एक 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . आणि ; 


अनुसूची - दोन 


बोर्डी नाला मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे कामाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादीत करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत 
भूमि संपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम २६ ते 
३० च्या शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची - तीन 


संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलीत धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 
मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे . 


( २) संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयात 
उपलब्ध आहे . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक २-४७-२०१८-१९ , मौजा रतनपूर , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 

बोर्डी नाला मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील 


अ.क्र . 


मौजा 


गट / सर्व्हे क्र . 


भूधारणा प्रकार 


नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


रतनपूर 


१४ 


१४२ 


० ०४ 


१६ 


भोग . वर्ग १ 
भोग . वर्ग २ 
भोग . वर्ग १ 


० ८१ 


0 ०५ 


० ५७ 


० ०५ 


१७ पै . 
१७ पै . 


० ५७ 


० ०५ 


एकूण 


३३७ 


० १ ९ 


. 


दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४९ ३ . 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक म.अ.-विभूसंअ.(अवप्र )क्र .२- कावि-१५५५-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांनी बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र.अ. ३४ - अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील 
तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचेपत्र क्र . २७४८- रे.शा.-बोर्डी नाला - भूसंपादन -२०१९, दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१९ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव १ 
४७-२०१८-१९, मौजा कारंजा बहिरम, ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती, एकूण क्षेत्रफळ ० हे . ०३ आर. चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे 
सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र.अ.का.- प्र.अ.- भूसंपादन- कावि ५५०-२०१९ , दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक 
महसुल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र.क्र . १२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी, आता , उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), ( अवप्र ) लाभक्षेत्र क्र .२ , अमरावती 
तथा सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे . 


अनुसूची-एक 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि ; 


अनुसूची- दोन 
बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूमी संपादन , 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या 
शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित 
करण्यात येईल . 


अ.- एक-३ ( १७१३ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ५-११ , २०१९/ अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची -तीन 


संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलीत धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेनावे खरेदी करून देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 
मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


, 


( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात 
उपलब्ध आहे. 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१८-१९, मौजा कारंजा बहिरम , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 

बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील 


अ.क्र . 


मौजा 


गट / सर्व्हे क्र . 


भूधारणा प्रकार 


नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 
एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


( ६ ) 
हे . आर 


१ 


कारंजा बहिरम 


१६२ पैकी 


भोग . वर्ग १ 


० २० 


००३ 


एकूण 


० २० 


अमरावती : 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ . 


डॉ . स्नेहल कनिजे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र .२ 

तथा सदस्य सचिव , 
जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


